जलसंपदा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायकांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब 
(अराजपत्रित) पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- पदोन्नती ३२१९/प्र.क्र.२६५/१९/(भाग -॥)/आ(तांत्रिक) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-३१ ऑगस्ट, २०२० 
आदेठा 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक गट क या संवर्गातील खालील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर एस १४ - रु. ३८,६००-१,२२,८००, या वेतनश्रेणीत (७ 
वा वेतन आयोग) प्रशासकीय हितास्तव व प्रशासकीय निकड लक्षात घेऊन तदर्थ अभावित व निव्वळ तात्पुरत्या 


स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) पदावरील पदोन्नतीने पदस्थापनेनंतर खाळील 
विवरणपत्रात नमूद केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांना त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.६.२०१७ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार वाटप केलेल्या महसूल विभागांतर्गत संबंधित 
मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील Rat पदी अधिसुचनेत नमूद अनुसूची ९ मध्ये 
महसूली विभागातील जिल्ह्यांच्या क्रमानुसार पदस्थापना देण्याबाबचे पालन करण्यात यावे. सर्व संबंधित मुख्य 
अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांनी संबंधित कनिष्ठ अभियंत्याचे पदोन्नतीनंतरचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा 


तात्काळ निर्गमित करावेत. तसेच खालील विवरणपत्रातील स्तंभ ५ प्रमाणे महसूल विभागामध्येच पदस्थापना 


देण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गातून २० टक्के कोटयातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य ) 
पदावर पदोन्नत होणाऱ्या कनिष्ठ अभियंत्यांची यादी 
अनु.क्र. 5 स्थापत्य । परिमंडळ | पदोन्नतीनं पदोन्नतीनंतरची 
क्रमांक अभियांत्रिकी वाटप पदस्थापना 
सहायकांचे नाव करण्यात 
आलेला 
महसूली 
विभाग 
शि १९१६ । डोके भारत तुकाराम Sara. | पुणे पुणे मुख्य अभियंता, विनिदिष्ट 
प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
पुणे 
२ १९१९ | जुंदळे बाळासाहेब खुला ।पुणे नागपूर मुख्य अभियंता, गोसीखु 
नारायण प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्नती ३२१९/प्र.क्र.२६५/१९/(भाग -॥/आ(तांत्रिक) 


3 १९२० | माळी पांडुरंग दगडू इ.मा.व. | पुणे पुणे मुख्य अभियंता, विनिर्दिष्ट 
प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
पुणे 

४ १९२१ | पाटील अरुण खुला | पुणे पुणे मुख्य अभियंता (स्था. ) , 
जलविद्युत प्रकल्प ब गुण 
नियंत्रण, पुणे 

५ १९२२ | भिंगारे भाऊसाहेब खुला ।पुणे पुणे मुख्य अभियंता (स्था. ) , 

रामहरी जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
नियंत्रण, पुणे 

& १९२६ | चौरागडे मधुकर इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, TAS 

रामासाव प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 

७ १९२७ | भांडारकर चद्रकांत | इ.मा.व. | नागपूर  । नागपूर मुख्य अभियंता, TMA 

हरिभाऊ प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 

८ १९३० प्रे SATS इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता (स्था. ) , 

भिकुजी जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
नियंत्रण, पुणे 

९ १९३१ ee पोविदजी | इ.मा.व. | नागपूर = | नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, नागपूर 

| १९३६ । काळे मच्छिंद्र रामराव औरंगाबाद | औरंगाबाद = मुख्य अभियंता, विनिदिष्ट 

SAM. प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
पुणे 

क १९३९ | कुलकणी सुधाकर खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद | मुख्य अभियंता, जलसंपदा 

लक्ष्मीकांत विभाग, औरंगाबाद 

१२ १९४९ | राऊत शामराव भिमराव | खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद । मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 

१३ १९५० सुभाष फकिरचंद खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद । मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 

१४ १९५० | शेख रज्जाक शेख खुला |। औरंगाबाद | औरंगाबाद । मुख्य अभियंता, जलसंपदा 

अ अब्दल विभाग, औरंगाबाद 

१५ १९५६ | देवकर शंकर भिमराव | खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद = | मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 

१६ १९५७ । सरोदे डब्ल्यू. पंडीतराव | खुला | नाशिक नाशिक धोक्षक अभियंता व 


संचालक, पाटबंधारे संशोधन 
ब विकास संचालनालय, पुणे 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्नती ३२१९/प्र.क्र.२६५/१९/(भाग -॥)/आ(तांत्रिक) 


१७ १९६२ | वाबळे जगन्नाथ खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद = | मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
परसराम विभाग, औरंगाबाद 
१८ १९६८ | उपासे विलास रामजी । खुला । अमरावती || अमरावती | मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, अमरावती 
१९ १९६९ | श्रीपतजी | इ.मा.व. | नागपूर | नागपूर मुख्य अभियंता, गोसीखुर 
प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 
२० १९७० | बावनकर प्रदिप इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता (स्था. ) , 
गोमाजी जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
नियंत्रण, पुणे 
२१ १९७४ | अंबुले लोकचंद इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, MATS 
तिलकचंद प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 
२२ १९७८ | कदम प्रदिप गणपतराव | खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
२३ १९७९ | इंदूरकर शंकर इ.मा.व. | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विश्‍बनाथराव विभाग, औरंगाबाद 
२४ १९८२ | निकुंभ अनिल इ.मा.व. | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
प्रभाकरराव लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
२५ १९८३ | बडजे व्यंकट खुला | औरंगाबाद औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
गुणाजीराव विभाग, औरंगाबाद 
२६ १९८६ | मंगनाळे मल्लिकार्जुन । खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
नारायणराव विभाग, औरंगाबाद 
२७ १९८७ | वारद बसवेश्र्वर खुला | औरंगाबाद औरंगाबाद मुख्य अभियंता, वि्निदिष्ट 
जगन्नाथ प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
पुणे 
२८ १९८८ | खानापुरे सुधाकर इ.मा.व. | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
बाबुराव लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
२९ १९८९ ळे सुनिल इ.मा.व. | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
नारायणराव विभाग, औरंगाबाद 
३० १९९० | मेहेत्रे महावीर बाबुराव । खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
39 १९९१ | बोरगांबवकर शिवप्रकाश | इ.मा.व. | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
शंकरआप्पा विभाग, औरंगाबाद 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्नती ३२१९/प्र.क्र.२६५/१९/(भाग -॥/आ(तांत्रिक) 


३२ १९९३ | निकम उत्तम खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
गंगाधरराव विभाग, औरंगाबाद 
३३ १९९४ । लाड ज्ञानोबा काशीराम | भ.ज. । औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
(ब) लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
38 १९९८ | उंचेगांबकर सुनिल खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
सुरेशचंद्र विभाग, औरंगाबाद 
३५ १९९९ | जाधव दत्तू खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र बिकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
३६ २००० | कळसकर वसंत Sara. | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
व्यंकटराव विभाग, औरंगाबाद 
३७ २००२ | जाधव भगवान खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
भिवबसेनराव लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
३८ २००३ | मंगनाळे विश्र्बांभर खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
भुजंगराव विभाग, औरंगाबाद 
३९ २००५ | बिच्चेबार मनोहर खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
तुकाराम लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
४० २००७ | कापसे लक्ष्मण खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
नामदेवआप्पा विभाग, औरंगाबाद 
४१ २००९ | पांपटवार अनिल खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद = | मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
दत्तात्रय लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
४२ २०११ | मोगल खालेद बेग खुला ।औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
अ गफ्फार बेग विभाग, औरंगाबाद 
४३ २०२३ | मॅंकलवार प्रकाश भ.ज. | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
लसमन्ना (ब) लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
४४ २०३१ | गोबंदे विजय महादू । अ.जाती | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
४५ २०३७ | देशपांडे माधव दत्तात्रय | खुला । औरंगाबाद । औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
४६ २०३९ | कुलकर्णी विजयकुमार | खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
किशनराव लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्नती ३२१९/प्र.क्र.२६५/१९/(भाग -॥)/आ(तांत्रिक) 


४७ २०४० । कदम भगवान खुला । औरंगाबाद औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
शंकरराव लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
४८ २०४९ | GAN स.बहाब स. खुला । औरंगाबाद औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 


विभाग, औरंगाबाद 


४९ २०५१ | भटकर गणेश हरिभाऊ | खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 

Yo २०५२ | सोंदणकर श्रीराम खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 

पंढरीनाथ लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 

५१ २०५४ | देशमुख रघुनाथ खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य लेखा परिक्षक, जल व 

नारायणराव सिंचन, औरंगाबाद 

५२ २०६० | कलकोटे संजय खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता (स्था. ) , 

प्रभाकर जलविद्युत प्रकल्प ब गुण 
नियंत्रण, पुणे 

५३ २०६२ गिंगिगगं ]साजी निवद खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 

५४ २०६३ | उबाळे रामेश्र्वर खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 

गोविंदराव लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 

44 २०७० | सराफ दिलीप रामचंद्र | खुला | अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता, विशेष 
प्रकल्प जलसंपदा विभाग, 
अमरावती 

५६ २०७४ | लोहकरे भागवत खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 

व्यंकटराव लाभक्षेत्र बिकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 


49 २०७५ पकी खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 


५८ २०८४ | गिरी अशोक आन्ना । भ.ज. | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
(ब) लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
५९ २०८९ | गाकयवाड प्रकाश अ.जाती | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
ईरबाजी विभाग, औरंगाबाद 
६० २०९५ । शिंदे शहाजी अजुन इ.मा.व. | पुणे पुणे मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, पुणे 
६१ २०९६ । ढाणे हंबीरराव कृष्णा । खुला | पुणे पुणे मुख्य अभियंता, विनिर्दिष्ट 
प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
पुणे 
६२ २०९८ । मोरे दिलोप लक्ष्मणा  । खुला ।पुणे पुणे मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, पुणे 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्नती ३२१९/प्र.क्र.२६५/१९/(भाग -॥/आ[(तांत्रिक) 


६३ २१०३ | भोपळे सतिश दत्तात्रय | इ.मा.व. | पुणे पुणे मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, पुणे 
६४ २१०५ | गायकवाड अर्जुन इ.मा.व. | पुणे पुणे मुख्य अभियंता (स्था. ) , 
धोंडीबा जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
नियंत्रण, पुणे 
६५ २१०६ । मिसाळ बिभोषण खुला | पुणे पुणे मुख्य अभियंता, विनिर्दिष्ट 
ब्रम्हदेव प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
पुणे 
६६ २११० | पालेकर बाळासाहेब । अ.जाती । पुणे पुणे मुख्य अभियंता, विनिर्दिष्ट 
लक्ष्मण प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
पुणे 
६७ २११२ | येलपले मोहन म अ.जाती | पुणे पुणे मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, पुणे 
६८ २१२० । गोरे वैजनाथ इ.मा.व. | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
लिंबाजीराव लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
६९ २१३२ शी सुध खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
प्रभाकरराव लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
७० २१३४ | पोवळे लक्ष्मण नत्थुजी | इ.मा.व. | नागपूर  । नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, नागपूर 
७१ २१४० | चापले चरणदास इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
तिमाजी विभाग, नागपूर 
७२ २१४१ । जुनारकर प्रमोद शंकर | इ.मा.व. | नागपूर | नागपूर मुख्य अभियंता, गोसीख 
प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 
७३ २१४२ | दांडेकर पुरुषोत्तम इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
डोमाजी विभाग, नागपूर 
७४ २१४४ | गडदासु बापूराव विमाप्र नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
ART विभाग, नागपूर 
७५ २१४५ | पावडे प्रकाश बापूराव | इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, नागपूर 
७६ २१४६ | बोबाटे दुधराज श्रीरंग | इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, नागपूर 
७७ २१४७ | वाढई महादेव इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
मारोतराव विभाग, नागपूर 
छट २१५१ | Teast दिलोप इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
गणपतराव विभाग, नागपूर 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन आदेशा HATH: पदोन्नती ३२१९/प्र.क्र.२६५/१९/(भाग -॥)/आ(तांत्रिक) 


७९ २१५२ | मो.आरिक्ष अ.रर खुला । अमरावती | अमरावती | मुख्य अभियंता, नियोजन व 
जलविज्ञान, नाशिक 
८० २१५९ | राजुरकर डोम इ.मा.व. | नागपूर | नागपूर मुख्य अभियंता, गोसीखुद 
बासुदेव प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 
८१ २१६१ | सावंत अवधुत किसन | खुला | कोल्हापूर | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
है २१६२ | पठाण कबीर अम खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद धीक्षक अभियंता व 
अ. संचालक, पाटबंधारे संशोधन 
ब विकास संचालनालय, पुणे 
८३ २१६६ । दमाहे पवनलाल इ.मा.व. | नागपूर । नागपूर मुख्य अभियंता, गोसीखुर 
बाबुलाल प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 
८४ २१६८ | आगलावे रमेश इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
गोविंदराव विभाग, नागपूर 
८५ २१६९ | जाधव भरतरामचंद्र । खुला । कोल्हापूर पुणे मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, पुणे 
८६ २१७१ । पाटील प्रकाश संतोष । खुला । नाशिक । नाशिक मुख्य अभियंता, ताप 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
जळगांव 
८७ २१७३ | जाधव विनायक खुला । कोल्हापूर पुणे मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
गणपती विभाग, पुणे 
द्द २१८१ | देशमुख चंडीदास खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद । मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
लक्ष्मीकांत लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
८९ २१८८ | शिर्के बसंत गोप इ.मा.व. | ठाणे कोकण 2 मुख्य अभियंता (SA. ), 
जलविद्युत प्रकल्प ब गुण 
नियंत्रण, पुणे 
९० २१९१ । जोशी अरविंद वासुदेव | खुला | ठाणे कोकण 2 मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, कोकण 
९१ २१९२ | उभारे राजेद्र सखाराम | sara. | ठाणे कोकण - 1 मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, कोकण 
९२ २१९८ । चौधरी रविंद्र पांडुरंग । इ.मा.व. | नाशिक । नाशिक मुख्य अभियंता, ताप 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
जळगांव 
९३ २२०३ | वारके जनादन खुला | नाशिक = | नाशिक मुख्य अभियंता, उत्तर 
तुकाराम महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
९४ २२०७ | चव्हाण हिरामण खुला | नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, ताप 
हरीभाऊ पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
जळगांव 
९५ २२१२ | विरकर सुर्यकां इ.मा.व. | ठाणे कोकण -1 मुख्य अभियंता, नियोजन व 
दत्तात्रय जलविज्ञान,नाशिक 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्नती ३२१९/प्र.क्र.२६५/१९/(भाग -॥/आ[(तांत्रिक) 


९६ २२१६ | आहेर अशोक पंडित | अ.जाती | नाशिक नाशिक Nah अभियंता, महारष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था 
(मेरी) , नाशिक 
९७ २२१७ | गायकवाड सुनिल अ.जाती | नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, नियोजन व 
मनोहर जलविज्ञान, नाशिक 
९८ २२१९ । पाटोल त्र्यंबक रामकृष्ण | खुला । नाशिक । नाशिक मुख्य अभियंता, ताप 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
जळगांव 
९९ २२२० । पाटोल प्रल्हाद दत्तात्रय | खुला । नाशिक | नाशिक धोक्षक अभियंता व 
संचालक, पाटबंधारे संशोधन 
ब विकास संचालनालय, पुणे 
| 2234 | किटके राजकुमार अ.जाती | अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता (स्था. ) , 
कमालजी जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
नियंत्रण, पुणे 
शो २२३९ । कवे विनोद भालचंद्र । खुला | ठाणे कोकण - 1 मुख्य अभियंता (स्था. ) , 
जलविद्युत प्रकल्प ब गुण 
नियंत्रण, पुणे 
१०२ । २२४० | साळवी श्रोकां खुला | ठाणे कोकण-1 | मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
महादेव विभाग, कोकण 
१०३ | २२४७ । साळुंखे नरेद्र खुला | ठाणे नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
काशिनाथ विभाग, नागपूर 
१०४ । २२४९ । वाघमारे दिलोप अ.जाती | ठाणे कोकण - | मुख्य अभियंता (स्था. ) , 
सिताराम जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
नियंत्रण, पुणे 
१०५ | २२५० | SLB लता चंद्रमणी | अ.जाती| ठाणे औरंगाबाद  । मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
१०६ । २२५१  । भंडारे नवनाथ महादेव | अ जाती| ठाणे नागपूर मुख्य अभियंता, गोसीखु 
प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 
१०७ | २२५२ । पिंपळे रमेश पुंडलिक | अजाती ठाणे कोकण 2 मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, कोकण 
१०८  । २२५६ । जाधव मधुकर रामचंद्र | खुला । कोल्हापूर | अमरावती मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, अमरावती 
१०९ २२५७ । गमरे उदय तुकाराम अ.जाती । ठाणे कोकण -1 मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, कोकण 
| २२६० करे रविद्र रघुनाथ ।इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, नागपूर 
णी २२६४ के राजकुमार इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता (स्था. ) , 
श्रावण जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
नियंत्रण, पुणे 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्नती ३२१९/प्र.क्र.२६५/१९/(भाग -॥)/आ(तांत्रिक) 


११२ २२६८ | साखरकर वासुदेव इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
नागोराव विभाग, नागपूर 
११३ । २२६९ । वराडे प्रल्हाद अर्जन of इ.मा.व. | अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, अमरावती 
११४ । २२७० । उपासने दिपक खुला । अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
शंकरराव विभाग, अमरावती 
११५ | २२७२ | राजुरकर जगदिश इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता (स्था. ) , 
रामचंद्र जलविद्युत प्रकल्प व गुण 
नियंत्रण, पुणे 
११६ २२७५ | पाठक अरुण रामचंद्र | खुला | अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता, विशेष 
प्रकल्प जलसंपदा विभाग, 
अमरावती 
११७ २२७६ । बाराहाते नारायण खुला । अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
शंकरराव विभाग, अमरावती 
११८ २२७९ | धोंगडे मिलिद अ.जाती | अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
उकंडराव विभाग, अमरावती 
११९ | २२८० । मिरासे प्रशांत इ.मा.व. | नागपूर | नागपूर मुख्य अभियंता, गोसीखु 
सांभशिव प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 
१२० | २२८१ | देशमुख राजेश खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
रघुनाथराव लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
१२१ २२८५ | अढाऊ शंकर इ.मा.व. | अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता, विशेष 
नारायणराव प्रकल्प जलसंपदा विभाग, 
अमरावती 
922. | 22¢¢ —— | अ.जाती । पुणे पुणे मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, पुणे 
१२३ २२९२ । पतंगे भास्कर रामराव | खुला । औरंगाबाद । औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
१२४ | २२९३ | ब OR खुला | ot औरंगाबाद मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
१२५ २२९४ यशेटे प्रम इ.मा.व. | ठाणे नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
आत्माराम विभाग, नागपूर 
१२६ । २२९९ | धाडसे विजय अ.जाती | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, MATS 
रामचंद्रराव प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 
१२७ २३०२ | अंबाडकर युवराज इ.मा.व. | अमरावती | अमरावती मुख्य अभियंता, जलसंपदा 


उत्तमराब 


विभाग, अमरावती 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्नती ३२१९/प्र.क्र.२६५/१९/(भाग -॥/आ[(तांत्रिक) 


१२८ । २३०४ । कडू विश्‍वेश्‍वर इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, TAS 
पजाबराव प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 
१२९ | २३०५ गुल्हाने पुरुषोत्तम इ.मा.व. | नागपूर । नागपूर मुख्य अभियंता, TMA 
प्रभाकरराव प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 
१३० । २३०७ | साने गजानन खुला | अमरावती | अमरावती  । मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विनायकराव विभाग, अमरावती 
१३१ | २३०८ | शेटे भगवान इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, नियोजन व 
देवरावजी जलविद्युत विभाग, नाशिक 
१३२ २३०९ | आंबेकर सुनिल इ.मा.व. | अमरावती । अमरावती मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
वासुदेवराव विभाग, अमरावती 
१३३ २३११ | सुयवंशी प्रफुल्लकुमार | खुला | अमरावती । अमरावती मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
के. विभाग, अमरावती 
१३४ | २३१२ । मोरे यशवंत अ.जाती ठाणे अमरावती  । मुख्य अभियंता, विशेष 
भिकनराव प्रकल्प जलसंपदा विभाग, 
अमरावती 
१३५ | २३१३ | पुरेश बापुरावजी | इ.मा.व. | अमरावती | अमरावती धोक्षक अभियंता व 
संचालक, पाटबंधारे संशोधन 
ब विकास संचालनालय, पुणे 
१३६ । २३१५ । राजपुत बिजलाल खुला । नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, ताप 
काशिनाथ पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
जळगांव 
१३७ | २३१७ | प वदास खुला [aim | नाशिक मुख्य अभियंता, नियोजन व 
राजधर जलविज्ञान, नाशिक 
१३८ । २३२० । गाडे चांगदेव रामभाऊ | खुला । नाशिक । नाशिक मुख्य अभियंता, उत्तर 
महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
१३९ २३२३ | शेख निस्सार अहमद । खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद । मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
१४० २३२९ | पवार प्रल्हाद खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद । मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
दशरथराव लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
१४१ । २३३० | मणियार लतिफ खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद | मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
शमशोद्दिन विभाग, औरंगाबाद 
१४२ । २३३१ | Ute विजय देसाई | खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद । मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, औरंगाबाद 
१४३ । २३३२ । गजमल दादाराव खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद । मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
सखाराम लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्नती ३२१९/प्र.क्र.२६५/१९/(भाग -॥)/आ(तांत्रिक) 


१४४ २३३३ | नळेगांबकर रंगनाथ | इ.मा.व. | औरंगाबाद | औरंगाबाद | मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
मनोहरराव विभाग, औरंगाबाद 
१४५ । २३३५ | मानवतकर नारायण । खुला । औरंगाबाद । औरंगाबाद । मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
हनुमंतराव लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
१४६ २३३६ | सबनोस कुमार खुला | औरंगाबाद | औरंगाबाद = | मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
हणमंतराव विभाग, औरंगाबाद 
१४७ २३३७ | वानकर भागवत इ.मा.व. | औरंगाबाद | औरंगाबाद । मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
ज्ञानोबा लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
१४८ २३४२ | तायशेटे चंद्रशेखर इ.मा.व. | ठाणे औरंगाबाद । मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
रघुनाथ विभाग, औरंगाबाद 
१४९ २३४४ | देवराज अशोक विमाप्र | नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
साहेबराव विभाग, कोकण 
१५० | २३४७ । पाटील विलास रंगराव | खुला । नाशिक । नाशिक मुख्य अभियंता, ताप 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
जळगांव 
१५१ २३४८ | कलाल मुरली खुला | नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता, वि्निदिष्ट 
शंकर प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
पुणे 
१५२ | २३५३ पले धनराज निळाजी | इ.मा.व. नागपूर  । नागपूर मुख्य अभियंता, TARAS 
प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 
१५३ २३५६- | कुंभरे मोतीराम अ.जाती | अमरावती । अमरावती मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
अ अनंतराम विभाग, अमरावती 
१५४ | २३५८ | कामडी कृष्णा इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
गणपतराव विभाग, नागपूर 
१५५ | २३५९ । कामडी धनराज खुला | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
नाराणयण विभाग, नागपूर 
१५६ २३६० | काळे जगन्नाथ गंगाधर | खुला । अमरावती । अमरावती मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, अमरावती 
१५७ । २३६४ । शेंडे दिलीप मा. इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, MATS 
प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 
१५८ । २३६५ । भेलावे अशोव इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
रतिरामजी विभाग, नागपूर 
१५९ । २३६८ | बाघ मनोहर वासुदेव । इ.मा.व. | अमरावती | अमरावती  । मुख्य अभियंता, विशेष 
प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
अमरावती 
१६० २३६९ | जन्नम सदानंदम खुला । नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
राजन्ना विभाग, नागपूर 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्नती ३२१९/प्र.क्र.२६५/१९/(भाग -॥/आ[(तांत्रिक) 


१६१ । २३७२ | शिंदे वैजनाथ गोविंदराव | खुला । औरंगाबाद | औरंगाबाद । मुख्य अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 

१६२ | २३७८ बाण विजय झिंगर । इ.मा.व. | नागपूर नागपूर मुख्य अभियंता, गोसीखु 
प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर 

१६३ | २३७९ | सुगंधी देवेद्र खुला | अमरावती | अमरावती  । मुख्य अभियंता, जलसंपदा 

शामलालजी विभाग, अमरावती 

१६४ २३८९ के बाळासाहेब इ.मा.व. | औरंगाबाद | औरंगाबाद  । मुख्य अभियंता ब प्रशासक, 

तुळशीराम लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , 
औरंगाबाद 
३. उपरोक्त पदोत्नत्या मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या 
अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात खुला प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने 
देण्यात येत आहेत. 
४. वरील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीने नियुक्त्या हया पुढील अटींच्या अधिन राहून करण्यात येत आहेत :- 


(9) सदर Valse हया संबंधीत मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता यांनी कर्मचाऱ्यांचे त्यांच्या वयाच्या 
५०/५५ व्या वर्षानंतर पुनर्विलोकन करावयाच्या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. 

(२) सदर पदोन्नत्या ह्या जे अभियंता ज्येष्ठ आहेत, परंतू ज्यांची प्रकरणे खुली ठेवण्यात आलेली आहेत, 
अशा अभियंत्यांच्या ज्येष्ठतेस बाधा न आणता देण्यात येत आहेत. 


(३) पदोन्नत अभियंत्यांनी त्यांचे नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त झाल्यापासून एक आठवडयाच्या आत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत नियुक्तीच्या ठिकाणी 
हजर झाले नाहीत, तर ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत असे गृहित धरुन शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०८७/११३१/प्र.क्र.११/८९/बारा, दिनांक ३०.०४.१९९१ मधील 
आदेशानुसार त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल व शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक वेतन-११०९/ 
प्र.क्र.४४/सेवा-३, दिनांक १.०४.२०१० मधील तरतूदीनुसार सुधारीत आश्वासित प्रगती योजनेखाली 
त्यांना देण्यात आलेले लाभ काढून घेण्यात येतील. 


(४) पदोन्नती नाकारलेल्या अभियंत्यांना मानीव दिनांकाचे फायदे अनुज्ञेय ठरणार नाहीत. 


(५) सर्व संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता यांनी संबंधितांचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा 
तात्काळ निर्गमित करावेत. असे आदेश निर्गमित करताना कोणत्याही परिस्थीतीत महसुल 
विभागामध्येच रकाना क्र. ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(६) संबंधित कार्यालयाने स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या अभियंत्यांना 
त्वरित कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत सुचना दयाव्यात. 
तसेच संबंधीत अभियंता पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्याचा अहवाल संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक 
अभियंता यांनी शासनाकडे तात्काळ सादर करावा. 

(७ पदोन्नतीने नियुक्‍ती दिलेल्या वरील अभियंत्यांनी त्यांच्या नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ 
रुजू व्हावे. त्यानी अनधिकृतरित्या रजेवर जावू नये किंवा पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी निवेदन/अर्ज 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्नती ३२१९/प्र.क्र.२६५/१९/(भाग -॥)/आ(तांत्रिक) 


देऊ नये. तसे केल्यास, संबंधित अभियंता, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २३ 
चे उल्लंघन झाल्याने शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरतील, याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


(८) पदोन्नत झालेल्या अभियंत्यांनी पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चीतीचा 
विकल्प द्यावा, असा विकल्प न दिल्यास, त्यांची वेतननिश्वीती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 
१९८१ मधील नियम क्रमांक १० (१) (ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात येईल. 


(९) संबंधित अभियंत्यांनी त्यांचे मत्ता व दायित्व विवरणपत्र आपापल्या कार्यालयास सादर केलेले आहे, 
याची खात्री केल्यानंतरच संबंधित अभियंत्याच्या सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा संबंधित मुख्य अभियंता 
/ अधीक्षक अभियंता यांनी निर्गमित करावेत. 


(१०) संबंधित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती 
देताना विचारात घेण्यात आलेल्या ज्येष्ठता सूचीमध्ये भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल/दुरुस्ती 
झाल्यास, संबंधित अभियंत्यांचे पदोन्नती आदेश रद्द करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 

(99) संबंधित मुख्य अभियंता यांनी पदोन्नत अभियंता यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याची खात्री 
करावी तसेच त्यांचेविरुध्द विभागीय चौकशी /न्यायाळयीन प्रकरण प्रलंबित किंवा प्रस्तावित 
नसल्याचीही खात्री करुनच सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा निर्गमित करावेत. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००८३११६४३४३९१२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vilas Mahadeorao Rajurkar 


Vilas Mahadeorao 
Rajurkar 


(वि. म. राजुरकर) 
अवर सचिव (आस्था), महाराष्ट्र शासन. 


कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

कार्यकारी संचालक, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 

कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव, 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

महासंचालक, मेरी, नाशिक संकलन प्रशिक्षण (जलविज्ञान संशोधन व सुरक्षितता) 

संबंधित मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 

अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे 

सर्व संबंधित पदोन्नत कनिष्ठ अभियंता (मार्फत संबंधित मुख्य अभियंता/ अधीक्षक अभियंता) 


मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (जलसंपदा) , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्नती ३२१९/प्र.क्र.२६५/१९/(भाग -॥/आ(तांत्रिक) 


४) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) अधीक्षक अभियंता तथा परिमंडळीय अधिकारी, जलसंपदा विभाग, ठाणे/ नाऱरिक/ 
पुणे/कोल्हापूर/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

७) आ. (शा.अ. कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) आ तांत्रिक), कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


